दिनांक २५ ते २८ जानेवारी, 2098 या कालावधीत 
चेन्नई, तामिळनाडू येथे आयोजित अखिल भारतीय 
नागरी सेवा बास्केटबॉल स्पर्धा २०१८-१९ मध्ये 
महाराष्ट्राचा संघ सहभागी होण्यासाठी होणाऱ्या 
खर्चास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- अभानासे- ३८१८/प्र.क्र.१८४/क्रीयुसे-२, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- २३ जानेवारी, २०१९. 


वाचा:-१. केंद्रीय नागरी सेवा, सांस्कृतिक कार्य आणि क्रीडा मंडळ यांचे पत्र क्रमांक-५९/०२/ 
२०१८-१९/सीसीएससीएसबी; दिनांक १९.१२.२०१८ व दिनांक २१.१२.२०१८. 
२. महासचिव, सचिवालय जिमखान्या यांचे पत्र क्र.-अभानासे/ बास्केटबॉल/२०१८-१९, 
दि.११.०१.२०१९. 
३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक-उपसंक्री/ 
अभानासे/१८-१९/का-४/११६, दि.१७.०१.२०१९. 


: शासन निर्णय : 


दिनांक २५ ते २८ जानेवारी, २०१९ या कालावधीत चेन्नई, तामिळनाडू येथे आयोजित 
करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा बास्केटबॉल स्पर्धा २०१८-१९ मध्ये भाग घेण्यासाठी 
महाराष्ट्र शासनाचा संघ निवडण्याकरिता सेंबिना चंद्रशेखर मनोरंजन मैदान, मुंबई येथे दि.०३ 
जानेवारी, २०१९ रोजी निवड चाचणी आयोजित करण्यात आली होती. या चाचणीमध्ये सहभागी 
झालेल्या अधिकारी व कर्मचा-यांची यादी सोबतच्या विवरणपत्र "क" प्रमाणे तर निवड चाचणीद्वारे 
निवडण्यात आलेल्या राज्याचा संघ विवरणपत्र "अ" प्रमाणे आहे. सदर स्पर्धेची निवड चाचणी, प्रशिक्षण 
शिबीर तसेच राज्य संघाच्या सदर स्पर्धेतील सहभागासाठी विवरणपत्र "ब" प्रमाणे रु.६७,४५०/- 
(रु.सदुशष्ट हजार चारशे पन्नास फक्त) इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. या साठी उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. संघातील ज्या खेळाडूंना किटबॅंग्ज व gaye मिळालेले आहेत ते खेळाडू कोणत्याही अखिल 
भारतीय नागरी सेवा क्रीडा स्पर्धेसाठी किटबॅग व ट्रॅकसूट दोन वर्षातून एकदा मिळण्यास पात्र ठरतील, 
या नियमाचे सचिवालय जिमखान्याने काटेकोरपणे पालन करावे. 


४. स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी संबंधित विभाग प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख यांनी खेळाडू प्रशिक्षक/ 
व्यवस्थापक यांना दिनांक २१ ते २३ जानेवारी, २०१९ या कालावधीत प्रशिक्षण शिबिरासाठी व दिनांक 
२५ ते २८ जानेवारी, २०१९ या कालावधीत स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी दिनांक १९ जानेवारी, २०१९ 
(A) पासून कार्यमुक्त करावे व या खेळाडूंच्या सेवा सचिवालय जिमखान्यास उपलब्ध करून देण्यात 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८१८/प्र.क्र.१८४/क्रीयुसे-२ 


याव्यात. संघातील प्रत्येक खेळाडूने व व्यवस्थापकाने ते ज्यांच्या अधिपत्याखाली काम करीत असतील 
त्या विभाग प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख यांची परवानगी मिळविणे आवश्‍यक आहे. 


५. वित्त विभाग चा शासन निर्णय क्रमांक-एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक ११ 
मे,१९८९ वक्रमांक-एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले, १९९२ मधील तरतूदींनुसार 
संघातील खेळाडू, प्रशिक्षक व व्यवस्थापक यांची दि. १९ ते २९ जानेवारी, २०१९ (प्रशिक्षण शिबीर, स्पर्धा 
व प्रवास) या काळातील कार्यालयीन अनुपस्थिती "कर्तव्य कालावधी" म्हणून समजण्यात यावा. या 
सर्वाचा प्रवासभत्ता, दैनिक भत्ता व इतर भत्ते यावर होणारा खर्च संबंधित विभागाच्या/ कार्यालय 
प्रमुखांच्या मुख्य लेखाशिर्षाखाळी असणा-या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६.  स्पर्धेच्यानिवड चाचणीसाठी उपस्थित अधिकारी/ कर्मचारी (विवरणपत्र-क) यांची कार्याळयीन 
अनुपस्थिती शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक- एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९,दिनांक ३० जुले,१९९२ 
अन्वये कर्तव्यार्थ म्हणून समजण्यात यावी व मुंबईबाहेरील खेळाडूंना अनुज्ञेय असलेला प्रवास/ दैनिक 
भत्ता व इतर सवलती या वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक- एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/आअ/सेवा-९, 
दिनांक ११ मे, १९८९ व वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक -एलव्हीई-१४०४/प्र.क्र.८/अ/सेवा-८, 
दिनांक २७ फेब्रुवारी, २००४ अन्वये विशेष बाब म्हणून मंजूर करण्यात यावी. या सवलतीचा लाभ 
मिळण्यासाठी निवड चाचणीसाठी उपस्थिती असणा-या अधिकारी व कर्मचारी यांच्या उपस्थितीबाबत 
मानद सचिव, सचिवालय जिमखाना यांनी दिलेले प्रमाणपत्र संबंधित कर्मचा-यांनी त्यांच्या आस्थापना 
कार्यासनात सादर करणे आवश्यक राहिल. 


७. सचिवालय जिमखान्याने प्रत्यक्ष खर्चाचे विवरणपत्र कोणत्याही परिस्थितीत आदेझाच्या 
दिनांकापासून १५ दिवसाच्या आत आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे तसेच 
उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना स्पर्धेत केलेल्या खर्चाच्या अहवालासोबत 
सादर करावे. तसेच जर रक्‍कम शिल्लक राहिली तर ती उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई 
विभाग, मुंबई यांना त्वरीत परत करण्यात यावी. 

८. यासाठी होणारा खर्च सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी “२२०४ क्रीडा व युवक सेवा, १०४ 
क्रीडा व खेळ, (०६) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धा, (०६)(०२) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धेत 
सहभाग (२२०४ १९८१), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाशीर्षाखाली अर्थसंकल्पित 
तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 

९. सचिवालय जिमखाना यांच्याकडून स्पर्धेचा अहवाल, बाबनिहाय प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाचा 
तपशील, विनियोग प्रमाणपत्र, परिक्षितलेखा विवरणपत्र व मंजूरी आदेशातील सर्व अटींची पूर्तता 
करण्याच्या अटीवर विवरणपत्र"ब" प्रमाणे खर्चास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८१८/प्र.क्र.१८४/क्रीयुसे-२ 


प्रत, 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०१२३११३८३३४६२१ असा आहे. हा STAT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


R aj en d ra Dial sgnedby RojendaShankarao Pawar 
Shankarrao १ | 


Shankarrao Pawé 


cn= 
Date: 2019.01.23 11 ‘41:29 +05'30° 
awar 


(राजेंद्र पवार ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे विभाग, पुणे 


. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई, 


४. जिल्हा क्रीडा अधिकारी, मुंबई. 


. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई-४०० ०२१. 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 
. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 

. वित्त विभाग (व्यय-११), मंत्रालय,मुंबई. 

९. 


मानद महासचिव, सचिवालय जिमखाना, मुंबई-४०० ०३२ (५ प्रती) 


१०.संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचे कार्यालये (सचिवाळय जिमखान्यामार्फत) 
११.निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८१८/प्र.क्र.१८४/क्रीयुसे-२ 


विवरणपत्र “अ 


दिनांक २५ ते २८ जानेवारी, २०१९ या कालावधीत चेन्नई, तामिळनाडू येथे आयोजित करण्यात 


आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा बास्केटबॉल स्पर्धा २०१८-१९ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या बास्केटबॉल 


संघाचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या स्पर्धकांची नावे दर्शविणारे विवरणपत्र. 


क्र खेळाडूचे नाव ट्रॅकसूट | fest विभाग/ कार्यालय 

i श्री. अभय चव्हाण, होय | होय | तालुका क्रोडा अधिकारी कार्यालय, मुंबई. 
क्रीडा अधिकारी 

२ श्री. जुबेर पीरअहमद | होय | होय | जिल्हा क्रोडा अधिकारी कार्यालय, ठाणे,जिल्हा:- ठाणे. 
शोख, क्रीडा मार्गदर्शक 

३ | श्री. राजेश क्षत्रिय, नाही । नाही । जिल्हा क्रोडा अधिकारी कार्यालय, नाशिक 
क्रीडा अधिकारी जिल्हा- नाशिक. 

8 श्री. भालचंद्र भा. झोपे, होय | होय । विभागीय कृषि सहसंचालक, अश्विन axe, विभागीय 
तंत्र अधिकारी आयुक्‍त कार्यालयाजवळ, नाशिक रोड, नाशिक. 

4 श्री. पराग दिक्षीत, होय | होय तालुका कृषि अधिकारी, दिडोरी, जनता विद्यालयाजवळ, 
लिपिक जिल्हा- नाशिक 

६ | श्री. संदीप कोरेकर, होय | होय | कृषिव पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 
लिपीक टंकलेखक 

७ श्री. अश्विन तांदूलकर| होय | होय | सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
लिपीक 

८ _ श्री. अतुल शि. घोडके, होय । होय ।तालुका कृषी अधिकारी, उमरगा, जिल्हा उस्मानाबाद 
लिपिक टंकलेखक 

९ [at नागनाथ लांडगे, | होय | होय | शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
लिपीक टंकलेखक 

णि श्री. सचिन बेंडकुळे, | होय | होय | वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
लिपीक टंकलेखक 

शि १ | श्री. रत्नाकर खिलारे, होय | होय | राजशिष्टाचार, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, 
लिपिक टंकलेखक मुंबई- ४०० ०३२ 

१२ | श्री. उदय पवार, नाही | नाही | तालुका क्रोडा अधिकारी खामगांव, जिल्हा - बुलढाणा 
क्रीडा अधिकारी 

१३ | रविंद्र रा. मंजुळे, प्रशिक्षक | होय | होय | कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 

१४ | प्रदिप नंदलाल माहूल, होय | होय सार्वजनिक आरोग्य विभाग, गो.ते. रुग्णालय, 
व्यवस्थापक मुंबई- ४०० ००१. 


Digitally signed by Rajendra Shankarrao Pawar 
IN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ol Edu 
de=401 


Rajendra sehen वया कशल ता 
2.5.4.20=679184b88701 9ef64ad6dde2495ca2802 

S h a n ka rra 0 P a Wa |. 67c0d4755ce63fa70c45cf755d9373, cn=Rajendra 
Shankarrao Pawar 


(राजेंद्र TAR) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८१८/प्र.क्र.१८४/क्रीयुसे-२ 


विवरणपत्र “ब” 
दिनांक २५ ते २८ जानेवारी, २०१९ या कालावधीत चेन्नई, तामिळनाडू येथे आयोजित करण्यात 


आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा बास्केटबॉल स्पर्धा २०१८-१९ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या बास्केटबॉल 
संघासाठी होणाऱ्या खर्चाचे विवरणपत्र. 


क्र. तपशील रुपये 
a) | निवड चाचणी 
बि निवड चाचणी पूर्वीचा खर्च (टपाल खर्च, छपाई खर्च) ५००/- 
ब) | निवड चाचणी आयोजनाचा खर्च. 
| प्रमुख पंच व मदतनीस यांचे मानधन व प्रवास खर्च. १,५००/- 
२ | निवड चाचणीस उपस्थित जिमखाना पदाधिकारी /प्रतिनिधी व पंच/ मदतनीस २,०००/- 
यांच्याकरिता चहा/ अल्पोपहारावरील खर्च. 
३ । १ बास्केट बॉल निवड चाचणीसाठी. ६००/- 
क) | प्रशिक्षण शिबीर 
षि 3 दिवसाचा प्रशिक्षण शिबीराकरिता खेळाडू, व्यवस्थापक/ प्रशिक्षक यांच्या चहा व ४,२००/- 
अल्पोपहारावरील खर्च. (900x98x3) 
प्रशिक्षकाचे मानधन (तीन दिवसाकरिता) १,५००/- 
२ बास्केट बॉल (सरावासाठी) १,२००/- 
औषधे (रेली स्प्रे) व किरकोळ खर्च. ५००/- 
ड) | वैयक्‍तीक क्रीडा साहित्य खरेदीसाठी होणारा खर्च :- 
१) | १२ ट्रॅकसूट रु. ८००/- प्रमाणे. ९,६००/- 
२) | १२ किटबंगस प्रत्येकी रु. ५००/- प्रमाणे. ६,०००/- 
३) | २६ टि Tea रु. ४००/- प्रमाणे. १०,४००/- 
४) | २६ ऱॉर्टस रु. ३००/- प्रमाणे. ७,८००/- 
५) | १४ जोडी पायमोजे प्रत्येकी रु. ७५/- प्रमाणे. १,०५०/- 
६) | १४ बूटांचे जोड प्रत्येकी रु. ८००/- प्रमाणे. ११,२००/- 
७) | १४ टावेल्स प्रत्येकी रु. १००/- प्रमाणे. १,४००/- 
८) | १३ निर्केप रु. १००/- प्रमाणे. १,३००/- 
९) | १३ रिस्टबण्ड रु. १००/- प्रमाणे. १,३००/- 
१०) | १३ सपोर्टर रु. ३००/- प्रमाणे. 3,९००/- 
फ) | प्रथमोपचाराकरिता खर्च. 
१) | ग्लुकोज / औषधे/ स्प्रे इत्यादीसाठी खर्च व किरकोळ खर्च. १,५००/- 
एकूण :- (रु.सदुशष्ट हजार चारशी पन्नास फक्त) ६७,४५०/- 
Shankarrao Pawar ण ण यावी 
(राजेंद्र पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८१८/प्र.क्र.१८४/क्रीयुसे-२ 


विवरणपत्र “क 


दिनांक २५ ते २८ जानेवारी, २०१९ या कालावधीत चेन्नई, तामिळनाडू येथे आयोजित करण्यात 


आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा बास्केटबॉल स्पर्धा २०१८-१९ मध्ये भाग घेणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाच्या 
संघाची निवड करण्यासाठी दिनांक ३ जानेवारी, २०१९ रोजी निवड चाचणीसाठी उपस्थित राहिलेले कर्मचारी 


खेळाडूंची नावे दर्शविणारे विवरणपत्र. 


क्र. खेळाडूचे नाव विभाग/ कार्यालय 
ie श्री. अभय चव्हाण, जिल्हा क्रोडा अधिकारी कार्यालय, सांगली, 
क्रीडा अधिकारी जिल्हा- सांगली. 
२ श्री. जुबेर पीरअहमद शोख, | जिल्हा क्रोडा अधिकारी कार्यालय, कोल्हापूर, 
मार्गदर्शक जिल्हा - कोल्हापूर. 
3 श्री. राजेश क्षत्रिय, जिल्हा क्रोडा अधिकारी कार्यालय, नाशिक 
क्रीडा अधिकारी जिल्हा- नाशिक. 
8 श्री. भालचंद्र भा. झोपे, विभागीय कृषि सहसंचालक, अश्विन बॅरॅक, विभागीय आयुक्‍त 
तंत्र अधिकारी कार्यालयाजवळ, नाशिक रोड, नाशिक. 
५ श्री. पराग दिक्षीत, लिपिक | तालुका कृषि अधिकारी, दिडोरी, जनता विद्यालयाजवळ, जिल्हा- नाशिक 
६ श्री. सुनिल शिंदे, | राज्य राखीव पोलीस बल, गट क्र.५, दौंड, करकुंभ रोड, दौंड, जिल्हा- 
समादेशक पुणे. 
७ श्री. सद्दाम शोख वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
श्री. अतुल शि. घोडके, | संसदीय कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२ 
लिपिक टंकलेखक 
९ श्री. नागनाथ लांडगे, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
। १० | श्री. सचिन बेंडकुळे वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
le q | श्री. रत्नाकर खिलारे, राजशिष्टाचार, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
लिपिक टंकलेखक 
१२ | श्री. अश्विन तांदूलकर सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३ | श्री. उदय पवार, तालुका क्रीडा अधिकारी, खामगाव, जिल्हा- बुलढाणा. 
क्रीडा अधिकारी 
१४ | श्री. रविद्र रा. मंजुळे, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
लिपिक - टंकलेखक 
१५ | श्री. प्रदिप नंदलाल माहूल, | सार्वजनिक आरोग्य विभाग, गो.ते. रुग्णालय, मुंबई- Yoo ००१. 
उच्च श्रेणी लघुलेखक 
१६ | श्रीमती मंगल सं. नाखवा, | सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सहा. कक्ष अधिकारी 
१७ | श्रीमती अपर्णा वि. जाधव । सार्वजनिक आरोग्य विभाग, गो.ते. रुग्णालय, मुंबई- Yoo ००१. 
सहा. कक्ष अधिकारी 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८१८/प्र.क्र.१८४/क्रीयुसे-२ 


4G 


श्री. संदीप कोरेकर, 
लिपीक टंकळेखक 


कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१९ 


श्री. भागवत काळींगे 


महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


२० 


श्री. अनिकेत राणे 


महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


२१ 


श्री. महेश कुलकर्णी 


महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


Ra + e n d ra Digitally signed by Rajendra Shankarrao Pawar 

J DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=School Education and Sports Departme 

S h a n ka rra 0 postalCo 10032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=679184b88f701 9ef64ad6ddc2495ca280 
267c0d4755ce63fa70c45cf755d9373, 

P cn=Rajendra Shankarrao Pawar 

aWa | Date: 2019.01.23 11:52:54 +05'30' 


(राजेंद्र पवार ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


